नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आरोग्य 
संस्थाकरीता पदनिर्मिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. १४१/ आरोग्य ३, 
दिनांक १७.०१.२०१३. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 


2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. ४०२/ आरोग्य 3, 
दिनांक ०९.०६.२०१४. (आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा) 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः स्थापना २०१५/प्र.क्र.१४२/आरोग्य ३, 
दिनांक १४.०८.२०१७. (स्थापना -स्त्री रुग्णालय, मालेगांव जि.नाशिक) 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचसी १०९७/प्र.क्र.२६/ आरोग्य ४, 
दिनांक १६.०१.२००३. (आकृतीबंध उपकेंद्र /प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ग्रामिण रुग्णालय) 

५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः जिरुप २००४/प्र.क्र. २४/आरोग्य ३, 
दिनांक २६.०५.२००४. (आकृतीबंध जिल्हा रुग्णालय/ट्रामा केअर युनिट) 


प्रस्तावना : 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ ते ३ येथील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य 


विभागाअंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रामध्ये विविध आरोग्य संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर आरोग्य संस्थांचे बांधकाम पुर्ण झाळेळे आहे. तसेच अनुक्रमांक ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये 


उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामिण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व ट्रामा 


केअर युनिट इत्यादी आरोग्य संस्थांकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात 


आला आहे. ग्रामीण जनतेकरीता रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी या रुग्णालयांच्या ठिकाणी आकृतीबंधानुसार 


पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


शासन निर्णय: 
राज्यातील बांधकाम पुर्ण झालेल्या एकूण १२४ आरोग्य संस्थांकरीता एकूण ५१६ नियमीत 


पदे, ५८५ काल्पनिक Hares पदे आणि ५९ काल्पनिक spares पदे निर्माण करण्यास व आरोग्य 


संस्थांचे कामकाज सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२. नव्याने पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या आरोग्य संस्था व पदांचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
१) उपकेंद्र: 


आरोग्य संस्था 
१ 
नाशिक 
नाजा 
a 
cal 
कर 
ी अष्ट fis 
गेवराई 
जाधवजवळा 
wae 
rae 
अंबाजोगाई 
अंबाजोगाई 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


a 

र |क्कढे [शक पुण 
सांगली 
सांगली 

३ 

z 
ain 
सांगली 
ळू सांगली 
सांगली 


सांगली 
७३ असतम [जत 
ss [eae 


गोमघर 
४८ 
४९ |बोपदरी RR 
s 
49 


५३ | वेणीगणेशपुर नांदगांव खंडेश्वर अमरावती 

५४ | बरुड-बगाजी धामणगांव अमरावती 

शेंदुरजाणा (खु. धामणगांव अमरावती 
षु 


5 सोनोरी चांदुरबाजार अमरावती 
मरारटोला गोंदिया गोंदिया 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


आरोग्य संस्था 
ठर 
a 
z 
अको 


सदर प्रत्येक उपकेंद्रांकरीता मंजूर पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे निर्माण करावयाची पदे 
अ) | नियमीत पदे 
शि आरोग्य सेवक (पु) ५२००-२०२०० २५०० [. — 4 — 
2 |sarra सेवक स्री 4200-20200 2400 शशि 
(ए.एन.एम) 
एकूण २ 
ब) | काल्पनिक pares पदे 
३ | अंशकालीन स्त्री परिचर Po Po - | 
एकूण (अ--ब) a _ |" 7 ३ 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


२) प्राथमिक आरोग्य केंद्र: 


र 
र 
नाशिक 
सिर 
पालंतर्फ ठाणे 


i er कोल्हापूर 
? 
८ |[विखलठणा | सेलू 
र 
as 
<a 
वर 
१३ |लाडेवाडी [अवयव [पुण 
क 
mR 
द 
क 
८ [ee 
कळव 
र 
र 
धानला 


9 


म्हेसगांव राहुरी अहमदनगर 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


सदर प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता मंजूर केलेल्या पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी | ase प निर्माण करावयाची पदे 
अ | नियमीत पदे 
ee वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ १५६००-३९१०० ५४०० २ 
२ | आरोग्य सहायक (पु.) ५२००-२०२०० २५०० 1१ 
३ | आरोग्य सहायक (स्री. ५२००-२०२०० २५०० | ____ पवी...) 
४ | सहायक परिचारीका प्रसविका | ५२००-२०२०० २४०० ae 
(ए.एन.एम,) 
अ एकूण षु 
ब॒। काल्पनिक कुशल पदे 
५ | आरोग्य सहायक (पु) ५२००-२०२०० २५०० | a 
६ । प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० a 
७ । औषध निर्माण अधिकारी ५२००-२०२०० २८०० a, aa 
८ कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० a ”-__| 
९ | वाहनचालक ५२००-२०२०० १९०० शिळा 
| 90 | स्त्री परिचर ४४००-७४४० १३०० a क. ___ ..| 
eal पुरुष परिचर ४४००-७४४० १३०० ३ 
ब एकूण 8 
क | काल्पनिक apates Te 
सफाईंगार ४४००-७४४० १३०० oe 
१२ 
क एकूण 1१ 
एकूण अ--ब--क १५ 


३) पुनर्वसन दवाखाने: नंदूरबार जिल्हयातील सरदार सरोवर परिसरातील पुनर्वसन दवाखान्यांसाठी 


अ.क्र ठिकाण जिल्हा 
।_१___ | गोपालपूर नंदूरबार 
२ त-हावद नंदूरबार 
३ वडछील (शोभानगर) नंदूरबार 
४ चिखली नंदूरबार 
५ वाडी नंदूरबार 
६ कार्थे दिगर नंदूरबार 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


वरील प्रत्येक पुनर्वसन दवाखान्यांसाठी मंजूर केलेल्या पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी |. see पे निर्माण करावयाची पदे 
अ | नियमीत पदे 
विज वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ | १५६००-३९१०० ५४०० eS Se 
अएकूण| 17185१ 
I | काल्पनिक कुशल पदे 
२ औषध निर्माता ५२००-२०२०० २८०० _——— a 
3 | आरोग्य सेविका 4200-20200 १९०० a <a 
1 शिपाई ५२००-२०२०० १९०० a _.| 
ब एकूण ३ 
एकूण अ--ब i 


वरील अ.क्र.१ 2,0 3 येथील उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व पुनर्वसन दवाखान्यातील 
वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावे. 


वर्ग -२ (गट-अ व गट-ब) चे वैद्यकीय अधिकारी 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१)(०४ - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३५१) 
वर्ग-३ व वर्ग -४ 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०२)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्र (स्थानिक क्षेत्र) (२२१० ५०४१) 


४) ३० खाटांची ग्रामिण रुग्णालये : 


३० खाटांचे ग्रामिण रुग्णालय, सिन्नर जि.नाशिक व जेऊर जि.सोलापूर येथे प्रत्येकी मंजूर 
केलेल्या पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
वेतनश्रेणी ग्रेड निर्माण करावयाची पदे 


नियमीत पदे 


कोप. 0000000000... 
eso 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


कारभारी ९३००- ३४८०० 


५_| औषधनि्नाजअधकरी | ५२७०- २०२७ २८७ | 
६ [ककिछलिफ्क | ०२००२०२७१७ 1१ 
ga 

a 
ed 
sd 
[ae प्रयोगशाळसहाव्वक | ५२७००२०२७० २०७ [क| 
Tai | लिफिक टंकलेखक | ०२००२७२७१७ [क| 
a [Rae ४७०७७ ३ व 
9 
1111111177 बक १३ 
al 
w |स्फाईगर | ७७०ळळ [woo «df 
ps 
= 


सदर ग्रामिण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खालील लेखाशिर्षातून 
भागविण्यात यावे. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


५) १०० खाटांचे Bl रुग्णालये : 


अ.क्र ठिकाण जिल्हा 
= = मालेगांव नाशिक 
२ वाशिम वाशिम 
३ बुलढाणा बुलढाणा 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


सदर नमूद १०० खाटांच्या प्रत्येक स्त्री रुग्णालयांकरीता मंजूर केलेल्या पदांचा तपशील 


पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र पदनाम er | Lae | पै | एकूण निर्माण करावयाची पदे 
अ । नियमीत पदे 
| “अ. .| वैद्यकीय अधिक्षक,गट-अ १५६००-३९१०० ६६०० [22 जै. 2 _,| 
2 | वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग व १५६००-३९१०० ६६०० 1 1 
प्रसुती तज्ञ) ,गट-अ 
३ | वैद्यकीय अधिकारी (बाळरोग १५६००-३९१०० ६६०० a 
तज्ञ) ,गट-अ 
४ | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण | १५६००-३९१०० ६६०० = 
तज्ञ) ,गट-अ 
५ | वैद्यकीय अधिकारी (क्ष-किरण १५६००-३९१०० ६६०० a 
शास्त्रज्ञ ,गट-अ 
६ | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण | १५६००-३९१०० ५४०० २ 
शास्त्रज्ञ ,गट-अ 
७ | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग १५६००-३९१०० ५४०० २ 
तज्ञ) ,गट-अ 
८ | वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग १५६००-३९१०० ५४०० ३ 
प्रसुती तज्ञ ,गट-अ 
९ | वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ १५६००-३९१०० ५४०० 4 
| a0 | प्रशासकीय अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० |__| 
हि १ | कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० en 
१२ | सहाय्यक अधिसेविका ९३००-३४८०० ४४०० = 
१३ | परिसेविका ९३००-३४८०० ४३०० G 
१४ | अधिपरिचारीका ९३००-३४८०० ४२०० श्र 
१५ | बालरोग परिचारीका ९३००-३४८०० ४३०० 3 
१६ | रक्तपेढी तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० a | 
१७ । औषध निर्माण अधिकारी ५२००-२०२०० २८०० (._ ee) 
१८ । वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० शिका का 
१९ | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० 1 a) 
२० | वस्त्रपाल ५२००-२०२०० १९०० a 
२१ | व्रणोपचारक ५२००-२०२०० १८०० कका काक 
अ एकूण ४२ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे  । एकूण निर्माण करावयाची पदे 
ब॒। काल्पनिक कुठल पदे 

२२ | अधिपरिचारीका ९३००-३४८०० ४२०० १२ 
२३ | बालरोग परिचारीका ९३००-३४८०० ४३०० G 
२४ | eR ds 9300-38200 ४३०० 1१ | 
२५ | रक्तपेढी तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० a aoe 
२६ । क्ष-किरण तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० a 
२७ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० 2 
२८ | ई.सी.जी.तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० 1१ | 
२९ | औषध निर्माण अधिकारी ५२००-२०२०० 2८०० 2 
३० | प्रयोगशाळा सहाय्यक ५२००-२०२०० २००० 3 
३१ | बाह्यरुग्ण सेवक ४४४०-७४४० १३०० Se aaa 
३२ | अपघातविभाग सेवक ४४४०-७४४० १३०० ३ 
३३ | शास्रक्रियागृह परिचर ५२००-२०२०० १८०० २ 
३४ | रक्‍तपेढी परिचर ४४४०-७४४० १६०० a | 
३५ | प्रयोगशाळा परिचर ४४४०-७४४० १३०० a a 
38 कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० ES eae 
30 | बाह्यरुग्ण लिपिक 4200-20200 १९०० २ 
३८ | कक्षसेवक ४४४०-७४४० १३०० ॥______ जळे. '| 
३९ । शिपाई ४४४०-७४४० १३०० 3 
ब एकूण ५२ 

क | काल्पनिक अकुशल पदे 
go | सफाईगार ४४४०-७४४० १३०० ३ 
क एकूण ३ 
एकूण अ--ब--क ९७ 


सदर स्त्री रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खालील लेखाशिर्षातून 


भागविण्यात यावे. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुगणालये व दवाखाने (अनिवार्य)(२२१० ०२२६) 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


६) ट्रामा केअर युनिटस्‌ : 
अ.क्र आरोग्य संस्था ठिकाण जिल्हा 
1 १__| ग्रामिण रुग्णालय राळेगांव यवतमाळ 
२ उपजिल्हा रुग्णालय दारव्हा यवतमाळ 
३ ग्रामिण रुग्णालय वणी यवतमाळ 
8 ग्रामिण रुग्णालय अक्कलकोट सोलापूर 
५ | ग्रामिण रुग्णालय आष्टी बीड 
६ ग्रामिण रुग्णालय नांदगांव खंडेश्वर अमरावती 
७ । उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल रायगड 
८ ग्रामिण रुग्णालय तिवसा अमरावती 


सदर प्रत्येक ट्रामा केअर युनिटकरीता मंजूर केलेल्या पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे एकूण निर्माण करावयाची पदे 
अ | नियमीत पदे 
aa अस्थिव्यंग डाल्यचिकित्सक | 9400-38400 ५४०० Lo?) 
गट-अ 
२ | बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ | १५६००-३९१०० ५४०० २ 
३ | वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ | १५६००-३९१०० ५४०० २ 
४ | परिसेविका ९३००-३४८०० ४३०० काता 
५ | अधिपरिचारिका ९३००-३४८०० ४२०० २ 
अ एकूण ८ 
ब॒ | काल्पनिक pares पदे 
६ । अधिपरिचारिका ९३००-३४८०० ४२०० शिळी 
७ | वाहनचालक ५२००-२०२०० १९०० शक काका 
८ | कक्षसेवक ४४४०-७४४० १३०० ३ 
ब एकूण ५ 
क | काल्पनिक spares Te 
सफाईंगार ४४४०-७४४० १३०० २ 
क एकूण २ 
एकूण अ--ब--क १५ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


सदर ट्रामा केअर युनिटमधील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन सदर ट्रामा केअर 


युनिट ज्या आरोग्य संस्थेस जोडललेले आहे त्या आरोग्य संस्थेसाठी मंजूर लेखाशिर्षातून भागविण्यात 


यावे. 


३. या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियमीत पदांचे वेतन (०१- वेतन), 


काल्पनिक pars पदांवरील खर्च (१३- कार्यालयीन खर्च) व काल्पनिक spare पदांवरील खर्च (१० 


- कंत्राटी सेवा) यामधून भागवावा. 


४. वर नमूद आरोग्य संस्थांमधील वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय, सिन्नर जि.नाशिक व 


जेऊर जि.सोलापूर आणि वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, वाशिम, बुलढाणा व मालेगांव जि.नाशिक, 


यांना कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. वर नमूद पदांपैकी काल्पनिक spares (बाहययंत्रणेव्दारे काम करुन घेणे) पदांबाबत शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.०२ फेब्रूवारी, २०१३ व दि.०२ डिसेंबर, २०१३ मधील तरतुदींनुसार 
कार्यवाही करावी. 


६. मान्यता देण्यात आलेली ५८५ काल्पनिक कुठल पदे भरण्याबाबत खालील अटींनुसार 


कार्यवाही करावी. 


१. सदर पदांची नेमणूक ही पुर्णत: कंत्राटी पध्दतीने असेल. 


२. या पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही. 


३. कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठी निवडमंडळ गठीत करण्यात येऊन सदर निवड 


मंडळामार्फत शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार उमेदवारांची निवड करण्यासाठी 


आवर्यक कार्यवाही करण्यात येईल. 


४. सदर नेमणूका या करार पध्दतीने प्रथमत: ११ महिन्यासाठी करण्यात याव्यात. ११ 


महिन्यांनंतर आवश्‍यक असल्यास करारनाम्याची मुदत वेळोवेळी वाढविता येईल. तथापि, 
पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


७. 


अशी मुदत वाढवितांना एका वेळी ही मुदत ११ महिन्यापेक्षा अधिक असणार नाही याची 


काळजी नियुक्ती प्राधिकारी यांनी घ्यावी. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त ३ वेळा नियुक्‍ती करता 


येईल. यानंतर sal उमेदवारांची पुनश्च नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे असे सक्षम प्राधिका- 


याचे मत असल्यास त्या उमेदवारास पुनश्च निवड प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल. 


. संबंधीत नियुक्‍ती प्राधिकारी शासनाच्या वतीने नियुक्तीच्या वेळी संबंधीतांसोबत शासन 


(> 
ae 


परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही २०१७/प्र. क्र.४५ ५/कार्या wins 


दि.०९.०२.२०१८ सोबतच्या विवरणपत्र - ब येथे नमूद विहित करारनाम्याच्या प्रपत्रात करार 


करतील. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सत्वर सादर करावा. 


६. सदर कंत्राटी पदे नियमीत वेतनश्रेणीत न भरता एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने 


भरण्यात येतील. सदर एकत्रित वेतन आणि काल्पनिक कुठल पदांची शैक्षणिक अहर्ता, 


अनुभव तसेच कर्तव्य व जबाबदा-या याबाबत स्वतंत्रपणे शासन आदेशा निर्गमीत करण्यात 


येतील. 


यापुढील पदनिर्मितीचे प्रस्ताव सादर करतांना विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधास (खुद्द व 


क्षेत्रीय) उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याने आयुक्त, आरोग्य सेवा यांनी 


त्याप्रमाणे शासनास प्रस्ताव सादर करावेत. 


८. 


हा शासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १८.१२.२०१७ रोजी झालेल्या सन 


२०१७ मधील ६ व्या बैठकीमधील अध्यक्ष, उच्चस्तरीय सचिव समिती यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 


निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र. २३१/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०२१५१८ 20339299 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
H Kadam Patil, C = IN, S = 
D | a e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad am Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Date: 2018.02.16 17:01:46 
Patil Pc 


(रो. दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

७. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामिण रुग्णालय, सिन्नर, जि.नाशिक/जेऊर जि.सोलापूर. 

१०.वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय,वाशिम/बुलढाणा/माळेगांव जि.नाशिक. 

११.वैद्यकीय अधिक्षक, संबंधीत सर्व ट्रामा केअर युनिट. 

१२.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १, मंत्राळय, मुंबई. 

१३.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, 
सेवा २, सेवा ३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१५.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, सेवा २, सेवा 
३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१६.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


